लक्ष्यनिर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत 
अन्नधान्य वाहतूकीच्या कंत्राट निश्चितीसाठी 
निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, दि.२० एप्रिल, 
२०१७ मध्ये सुधारणा करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : कंत्राट १०१६ /प्र.क्र.१६९(भाग-१)/ना.पु.१६ अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार,मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १३ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा:- शासन निर्णय क्र.कंत्राट-१०१६/प्र.क्र.१६९/ना.पु.१६-अ, दि.२० एप्रिल २०१७ 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


संदर्भाधिन शासन निर्णयातील, 


परिच्छेद क्र.१०.१२ 


“अपरिहार्य कारणास्तव नियमित बेस डेपोमधून नियतन उपलब्ध करुन देण्यास भारतीय अन्न 
महामंडळाने असमर्थता दर्शविल्यास पर्यायी डेपोतून किंवा अन्य जिल्ह्यातील बेस डेपोतून वाहतूक 
करावी लागल्यास अशा वाहतुकीच्या अतिरिक्‍त खर्चाला मान्यता देताना, निविदा भरताना त्या 
टप्प्याकरिता जे सरासरी अंतर विचारात घेण्यात आलेले आहे त्या अंतरापेक्षा जितक्या अधिक टक्क्याने 
अंतर MESS आहे तेवढ्याच टक्‍्क्‍्यांचे जादा वाहतुकीचे देयक प्रदान करण्यात यावे, कोणत्याही 
परिस्थितीत या कारणास्तव वाहतुकदाराची देयके प्रलंबित ठेवू नयेत, अज्ञा प्रकारे होणारा अतिरिक्‍त 
खर्च भारतीय अन्न महामंडळाकडून प्राप्त करुन घेण्यात यावा.” 


याऐवजी 


“अपरिहार्य कारणास्तव नियमित बेस डेपोमधून नियतन उपलब्ध करुन देण्यास भारतीय अन्न 


महामंडळाने असमर्थता दर्शाविल्यास पर्यायी Saga किंवा अन्य जिल्ह्यातील बेस डेपोतून वाहतूक 


करावी लागल्यास अश्या वाहतुकीच्या अतिरिक्त खर्चाला मान्यता देताना, निविदा भरताना त्या 


टप्प्याकरिता जे सरासरी अंतर विचारात घेण्यात आलेले आहे त्या अंतरापेक्षा जितक्या अधिक टक्क्याने 


अंतर वाढलेले आहे तेवढ्याच CHR जादा वाहतुकीचे देयक जिल्हाधिकारी स्तरावर प्रदान 


करण्यात यावे.” 


असा वाचण्यात यावा. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः कंत्राट १०१६ /प्र.क्र.१६९(भाग-१)/ना.पु.१६ अ 


२. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०२१३१७०५४८९१०६ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
SATISH SHRIDHAR 
SUPE 


(सतीश सुपे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 

मा. राज्य मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 

मा.विधान सभा / परिषद सदस्य, 

५. मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव. 

६. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व प्रशासकीय विभाग प्रमुख, मंत्रालय, मुंबई 

८. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

९. सर्व जिल्हाधिकारी 

१०. नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा ,मुंबई 

११. सर्व उपायुक्‍त (पुरवठा) 

१२. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 

१३. वित्तीय सह़लागार व उप सचिव, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग,मुंबई 

१४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१,मुंबई 

१५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१,मुंबई 

१६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

१७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

१८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, नागरी पुरवठा, लेखा परीक्षा मंडळ द्वारा - वित्तीय सल्लागार व 
उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग,मुंबई 

१९. वित्त विभाग, व्यय-४, मंत्रालय,मुंबई 

२०. उदयोग, उर्जा व कामगार विभाग, उदयोग-४, मंत्रालय, मुंबई. 

२१. प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक 

२२. सर्व उप सचिव/ अवर सचिव/ कार्यासन अधिकारी, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभाग ,मुंबई 

२३. निवड नस्ती (कार्यासन ना.पु.१६-ओ). 


oc “७ A Oo 


